क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील गट अ व गट ब पदावर 
पदोन्नती देण्यासाठी गठीत केलेल्या 
विभागीय पदोन्नती समितीची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संक्रीआ १०१९/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : २४ जून, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-संक्रीआ१०१३/प्र.क्र.३५६(भाग-१)/ 
क्रीयुसे-२, दि. १० नोव्हेंबर, २०१६ 
प्रस्तावना :- 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट अ व गट ब मधील राजपत्रित पदांवर 
पदोन्नती देण्यासाठी उपरोक्‍त दिनांक १०.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या विभागीय 
पदोन्नती समितीमधील सदस्य श्री.र.प्रआटे, सह सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (मागासवर्गीय 
प्रतिनिधी) हे नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्यामुळे दिनांक १०.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
केलेल्या समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासननिर्णय: 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट अ व गट ब मधील राजपत्रित पदांवर 
पदोन्नती देण्यासाठी उपरोक्त दिनांक १०.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या विभागीय 
पदोन्नती समितीची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे :- 


ia अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | अध्यक्ष 


२ | आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 


3 श्री.दत्तात्रय रा. कहार, उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | सदस्य 
(मागासवर्गीय प्रतिनिधी) 


४ उपसचिव (क्रोडा), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग सदस्य सचिव 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२५११२५०३८९२१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Rajendra DN cniN, o=covernment Of Mahaashta, 


ou=School Education and Sports Department, 
Shankarrao once? ay eabRarron betes. edel 20508 
267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 
Pawar setae Sonera Pa 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


(१ अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०१९/प्र.क्र.६९/क्रीयुसे-२ 


2) आयुक्त, क्रीडा वयुवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

3) श्री.दत्तात्रय रा.कहार, उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) उपसचिव (क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


“:< >> “<< ८३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


